“औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील सन 2023 च्या प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांनी घेतलेल्या 
सवलतींच्या लाभातील झालेल्या अनियमिततेबाबतच्या 
प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीमध्ये 
विधानसभा/विधानपरिषद सभागृहातील सदस्यांचा 
समावेश करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- लवेसू-२०२३/प्र.क्र.०५/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ - ORCI, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. लवेसू- 
२०२३/प्र.क्र.०५/व्यशि-३ दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील सन २०२३ च्या Waar प्रक्रियेमध्ये 
आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांनी घेतलेल्या सवलतींच्या लाभातील झालेल्या अनियमिततेबाबतच्या प्रकरणांचा 
अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीचे अध्यक्ष माजी कुलगुरु डॉ. 
मुरलीधर चांदेकर, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती हे आहेत. समितीमध्ये श्रीमती प्रतिभा 
धरमसिंग मसराम, नागपूर व अँड. किरण गभाले, पुणे या अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. तसेच 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीमध्ये इतर सदस्य 
समाविष्ट करण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्याचे संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले 
आहे. 


त्याअनुषंगाने विधानसभा/विधानपरिषद सभागृहातील आदिवासी सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील सन २०२३ च्या प्रवेशा प्रक्रियेमध्ये आदिवासी प्रशिक्षणार्थ्यांनी 
घेतलेल्या सवलतींच्या लाभातील झालेल्या अनियमिततेबाबतच्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत 
समितीमध्ये विधानसभा/विधानपरिषद सभागृहातील आदिवासी सदस्यांचा समावेडा करण्यास 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.०५/व्यशि-३ 


अ.क्र विधानमंडळ सदस्यांचे नाव सभागृह 
Pe श्री. कृष्णा गजबे विधानसभा 
om SI. अशोक BSH विधानसभा 
3. श्री. शिरीषकुमार नाईक विधानसभा 
४. श्री. सुनिल भूसारा विधानसभा 
प. श्री. नितीन पवार विधानसभा 
६. श्री. श्रीनिवास वनगा विधानसभा 
७. श्री. आमऱ्या पाडवी विधानपरिषद 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२२८१२४८४६८६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASENJEET D KARLEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d219c43caa42a6d2cl 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0 
cb24c384214bcee8c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=58B95820309E7F466AE2AD722C14D2E8910FE2F 
9D499461E1829267B19AB9CFC, cn=PRASENJEET D KARLEKAR 


Date: 2024.02.28 12:57:57 +05'30' 


(प्रसेनजीत PRO) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, कौडल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. संबंधित विधानमंडळ सदस्य 

. संबंधित समिती सदस्य 

. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, नवी मुंबई 

. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


